शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पकास-३४२१/प्र.क्र.३५/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ एप्रिल, २०२१. 
संदर्भ :- 
समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.२६ मार्च, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयामधीळ विवरणपत्रातील अ.क्र.२ येथील श्री.खालीद महंमद-हुसेन 
बागवान यांच्या नावासमोरील स्तंभ-७ मधील दिनांक ०५/०५/२०१८ (म.पू) ऐवजी “०५/०८/२०१८ (म.पू)” 
असे वाचावे. 


०२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०४०५१४५६३६९९०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


‘ Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and 
st=Maharashtra, 
2,5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b824064e4«a05963bc456f 

305, 


Shetty a 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
संबंधित विभागप्रमुख (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, जालना, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना, 

६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


